अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक, 
गट -अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची 
तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र.१७/का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भः- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक: एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा, 
दिनांक २१ जून, २०२१ 
2) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/का.१२, दिनांक १३/०७/२०२१ 


शासन परिपत्रक 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक, गट -अ” संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 
१/०१/२०२२ ते दिनांक ३१/१२/२०२२ या कालावधीत नियमित पदोन्नती, सरळसेवा वा अन्य विहित मार्गाने 
नियुक्‍त झालेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट- 
अ” नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर ज्येष्ठतासुचीतील तात्पुरत्या पदोन्नत्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा 


आयोगाची मान्यता मिळण्याच्या अधिन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


2. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ०४/०८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णया विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक 
२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांच्या पत्र क्रमांकः बीसीसी- 
२०१७/प्र.क्र.३१२१/१६-ब, दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये विधी व न्याय विभागाच्या सहमतीने 
पदोन्न्तीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ निर्णयाच्या अधीन 
राहून भरण्यात यावीत Sa सूचना निर्गमित केलेल्या आहेत. सदर सूचना विचारात घेऊन “उपसंचालक, 
गट-अ” संवर्गातील पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
“उपसंचालक, गट-अ” पदावर पदोन्नती देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतीम 


निर्णयानंतर “उपसंचालक, गट-अ” यांच्या सदर ज्येष्ठतासूचीत सुधारण होऊ शकते. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठसू-१०२३/प्र.क्र.१७/का.१४२७ 

३. अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील “उपसंचालक,गट-अ” संवर्गाची दिनांक ०१/०१/२०२३ 
रोजीच्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची संदर्भातील काही वास्तविक चुका, त्रुटी अथवा आक्षेप असल्यास त्याबाबत 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी निवेदन या परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या कालावधीत संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना सादर करावे. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांनी प्राप्त 
झालेल्या निवेदनातील वस्तुस्थिती संबंधितांच्या उपलब्ध अभिलेख्यावरुन तपासून सविस्तर अभिप्रायांसह 
निवेदन यथाशीघ्र शासनास पाठवावीत. 

oF dae, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी हे 
परिपत्रक व सोबतची तात्पुरती सेवाज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरुन प्राप्त करुन घेऊन “उपसंचालक, 
गट-अ” संवर्गातील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी व तसे कळविल्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची 


स्वाक्षरी घेतलेली प्रत अभिलेखावर ठेवावी. 


५. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन परिपत्रक 


उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०२३०४१९१५४४४५२९१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by PRAKASH BABANRAO 61॥00६ 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


P R A K. A S H DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f90259e87b0960801edc01f52214ff1 b58c7e3c653fb93be 
£856fb92941b9d7, 
BABA N RA G HA DG E pseudonym=9BF6D053 1D2000AFE303DD6B121929E620415491, 
(0 serialNumber=77E1 EBA3AEC9A067541 ODB6FA1A645387767 1893 
22F02B94733DEF91397C59A0, cn=PRAKASH BABANRAO GHADGE 
Date: 2023.04.19 15:51:18 +05'30' 


(प्र.ब. घाडगे) 
सोबत:- परिशिष्ट- “अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


(१ संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक त्यासोबतच्या परिशिष्ट-अ सह अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावे. 
(२) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


नियोजन विभाग ,परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठसू १०२३/प्र.क्र.१७/का. १४२७, दिनांक :-१८/०४/२०२३ सोबतचे “परिशिष्ट - अ 


संवर्गाचे नाव - उपसंचालक, गट-अ 
वेतनश्रेणी: सुधारित वेतन / Alera मधील वेतन स्तर S -२० : ५६१००-१७७५०० 


दिनांक ०१ जानेवारी २०२३ रोजीची तात्पुरती ज्येठतासूची (दि.०१/०१/२०२२ ते दि. ३१/१२/२०२२ या कालावधीत सरळसेवा व नियमित/तात्पुरत्या पदोन्नतीने नियुक्‍त अधिकाऱ्यांची) 


नियम ३ शासकीय कर्मचाऱ्याचे नावा । नियुकक्‍्तीच | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३ (2) (ओ ज्येष्ठतेचा दिनांक । सेवानिवृत्तीचा शेरा 
(२)(बो “मार्ग संवर्गात प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 

नुसार दिनांक 

ज्येष्ठता 

क्रमांक 
विळा ळं २ ३ |१__ ss 4 & व्या — = ८ ९ 
१, श्री.श्री.बा.पाचखेडे प ०२/०४/१९७४ दिव्यांग ब/खुला २३/०३/२०२२ २३/०३/२०२२ ३०/०४/२०३२ | दिव्यांग-ब कर्णबधिरता 

अथवा आवाज ऐकू 
येण्यात दुर्बलता 

२ श्रीमती सां.स.पराडकर प २५/०८/१९७० खुला १५/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०८/२०२८ 
3 श्री.र.तु.कांबळे प २६/०१/१९६९ अजा ०१/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०१/२०२७ 
४. _ श्री.ज्ञाबा.खडतकर प २५/०९/१९७० विजा अ ०८/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०९/२०२८ 
५. | श्री.ज्ञा.ना.घोलप प २४/०४/१९७० अजा ०१/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०४/२०२८ 
६. । श्री.एस.व्ही.बनसोडे प ०२/०७/१९६९ अजा ३०/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०७/२०२७ 
9 श्री.म.स.खोलगाडगे प ०७/०५/१९६५ खुला ०५/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०५/२०२३ 
८ श्रीमती के.म.बेलगांवकर प ०५/०७/१९७० खुला ०१/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०७/२०२८ 
९. श्री.कि.कि.इंदलकर प १३/०६/१९८५ खुला ०१/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०६/२०४३ 
१०. | श्री.अ.भ.पाटील प १५/१२/१९७६ खुला २६/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/१२/२०३४ 
११. | श्री.नि.वि.यादव प १६/०७/१९८६ खुला २६/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०७/२०४४ 
१२. | श्रीमती सी.र.आर्दाळकर प ०३/०१/१९७५ खुला २८/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०१/२०३३ 
१३. । श्री.प्र.सु.भामरे प २१/१०/१९७४ खुला ०५/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/१०/२०३२ 
१४. | श्री.रा.वा.पवार प ०८/११/१९८८ खुला १२/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/११/२०४६ 
१५. | श्रीमती दि.शा.सुर्व प २७/०९/१९८५ खुला ०१/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०९/२०४३ 


9g. | श्री.श.रा.काळे प ०१/११/१९८४ खुला २८/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/१०/२०४२ 
१७. | श्री.अ.अ.दुधगांवकर प २६/०६/१९८३ खुला २७/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०६/२०४१ 
१८. | श्री.य.वि.थोरात प १९/०६/१९८९ खुला २९/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०६/२०४७ 
१९. |। श्रीमती नि.चं.जोशी प २५/०१/१९६६ खुला ०६/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०१/२०२४ 
२०. । श्री.सं.कृ.शिदे प ०४/०६/१९८४ खुला २९/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०६/२०४२ 
२१. | श्रीमती प्रि.पु.तेळखडे प २५/०५/१९८३ इमाव २५/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०५/२०४१ 
२२. _ _ श्री.भा.ज.वायळ प १६/०४/१९८७ इमाव ०१/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०४/२०४५ 
२३. | श्रीमती शी.वै.मिसाळ प २४/०६/१९७५ भजड ०८/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०६/२०३२ 
२४. | श्री.सु.ठ.चिचाणे प ०४/०४/१९८६ इमाव ०८/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०४/२०४४ 
२५. । श्रीमती म.र.माने प २१/०१४/१९७४ खुला २९/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०७/२०३२ 
२६. | श्री.वि.प्र.देशामुख प २०/०६/१९८७ खुला २६/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०६/२०४५ 
२७. | श्रीमती स.वि.रणवरे प १०/०७/१९८६ इमाव १९/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०७/२०४४ 
(स.अं.पुजारी) 
२८. । श्रीमती के.र.धरमारे प २१/०५/१९७३ विमाप्र ०१/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०५/२०३१ 
२९. | haart प २०/११/१९७७ इमाव ०८/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/११/२०३५ 
३०. | Had सं.पं.मोरे प १२/०३/१९७५ इमाव ०९/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०३/२०३३ 
३१. । श्रीमती वृषाली त्र्षषिकेशा माकर( प ०४/०१/१९८७ विजा अ २८/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०१/२०४५ 
श्रीमती बा.उ.आडके) 
३२. | श्री.दि.गो.दातीर प १८/०४/१९८७ भजक २९/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३०/०४/२०४५ 
33. श्री.क.म.कांबळे प २९/०५/१९८८ अजा २९/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०५/२०४६ 
३४. | श्री.अ.दि.मस्के प २७/०३/१९८६ भजब ०१/१२/२०२२ ०१/१२/२०२२ ३१/०३/२०४४ 
३५. | श्री.य.मो.बुधावले प २६/०६/१९८७ विजा अ १५/१२/२०२२ ०२/१२/२०२२ ३०/०६/२०४५ 
३६. । श्री.अ.दि.राजूरवार प १०/०६/१९६८ खुला ०२/१२/२०२२ ०२/१२/२०२२ ३०/०६/२०२६ 
३७. _। श्री.प्र.व.पाटील प १७/०५/१९७० खुला २९/१२/२०२२ २९/१२/२०२२ ३१/०५/२०२८ 
३८. | श्री.शां.दा.पवार प ०५/०१/१९७० खुला १९/०१/२०२३ १९/०१/२०२३ ३१/०१/२०२८ | पदोन्नतीच्या पदावर विहित 
मुदतीनंतर रुजू. 
३९. | श्री.रा.मा.ऱांखपाळ प ०१/०२/१९६६ इमाव १४/०३/२०२३ १४/०३/२०२३ ३१/०१/२०२४ | पदौन्नतीच्या पदावर विहित 


मुदतीनंतर रुजू. 


KKKKK 


